RNI No. MAHBIL/ 2009 / 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ४ , अंक २० ] 


शुक्रवार , जुलै २०, २०१८ / आषाढ २९ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ५३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत दिनांक २० जुलै , २०१८ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक, महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १११ 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. C. BILL No. III OF 2018. 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MONEY -LENDING 

(REGULATION ) ACT, 2014 . 


सन २०१८ चे विधानपरिषद विधेयक क्रमांक ३. 


महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियम , २०१४ यात आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता विधेयक . 


२०१४ चा 
महा . ८ . 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियम, २०१४ यात सुधारणा 
करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात 
येत आहे : 


१ . 


( १) या अधिनियमास, महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) ( सुधारणा) अधिनियम , २०१८ , असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव. 
( २) तो , राज्य शासन , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नमुद करेल अशा दिनांकास अंमलात येईल. 


भाग पाच - ५३-१ . 
( एचबी -१७६५-१.) 


( १ ) 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै २०, २०१८ / आषाढ २९, शके १ ९ ४० 

२ . महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियम , २०१४ याच्या कलम १८ च्या पोट -कलम ( १) मध्ये 
पंधरा वर्षाच्या आत ” या मजकुराऐवजी “ तीस वर्षांच्या आत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


सन २०१४ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

८ याच्या 
कलम १८ ची 

सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै २०, २०१८ / आषाढ २९, शके १ ९ ४० 


३ 


. 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 


- 


सावकारांकडून होणा- या कर्जदार शेतक- यांच्या पिळवणुकीस प्रभावीरीतीने प्रतिबंध करण्यासाठी , महाराष्ट्र 
सावकारी (नियमन ) अधिनियम , २०१४ (२०१४ चा महा . ८ ) अधिनियमित करण्यात आला आहे. 

सद्यःस्थितीत उपरोक्त अधिनियमातील कलम १६ खालील पडताळणीच्या किंवा कलम १७ खालील 
तपासणीच्या दिनांकापासून अथवा कर्जदाराचा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा वर्षांच्या कालावधीच्या आत 
ज्या शेतक -यांची प्रतिभूती म्हणून सावकाराला दिलेली स्थावर मालमत्ता सावकाराच्या कब्जात येणे अभिप्रेत 
असेल अशाच शेतक - यांना जिल्हा निबंधकांकडे अर्ज करता येतो. सदर कालावधी मर्यादित स्वरुपाचा 
असल्याने अद्यापही बहुतांश सावकारग्रस्त शेतक - यांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले 
आहे. अशा शेतक - यांना न्याय मिळण्याकरिता उपरोक्त कालावधी तीस वर्षे इतका करणे इष्ट वाटते . 
जेणेकरुन अशा सर्व सावकारग्रस्त शेतक- यांना तक्रार करता येईल . 


वरील उद्दिष्ट साध्य करणे हा विधेयकाचा हेतू आहे . 


विधान भवन , 
मुंबई. 
दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ . 


विद्या चव्हाण, 
प्रभारी सदस्या . 


विधान भवन : 


नागपूर , 
दिनांक : २० जुलै, २०१८ . 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र 

विधानपरिषद. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 , EDITOR : SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


